महाज्योती संस्थेकरीता सन 2022-23 या आर्थिक 
वर्षाकरीता ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत 
मंजूर करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : महाज्यो २०२२/प्र.क्र.५८/संस्था (महाज्योती) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ मार्च, २०२३ 
संदर्भ 9. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.महाज्ये २०२१/प्र.क्र.२८/संस्था 
(महाज्योती), दि. ३ सप्टेंबर २०२१. 
२. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. महाज्ये २०२१/प्र.क्र.२८/संस्था 
(महाज्योती), दि. १४ डिसेंबर २०२१. 
३. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. महाज्ये २०२१/प्र.क्र.२८/संस्था 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर यांचे दिनांक २४/११/२०२२ चे पत्र. 
५. शासन ज्ञापन समक्रमांकीत दिनांक ८.२.२०२३ चे ज्ञापन 
ज्ञापन: 
उपरोक्त्‌ विषयांकीत प्रकरणी संदर्भ.क्र.५ येथे नमूद शासन ज्ञापन दिनांक ८.२.२०२३ 
अन्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती) या संस्थेस “ २२२५ एफ ४९७, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी रू. ५०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


सदरची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण (प्रादेशिक विभाग) नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
आले होते त्या ऐवजी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , महाज्योती, नागपूर यांना घोषित करण्यात येत 
आहे. 

सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०६१७१४२७०४३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मामंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अ.मु.स, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः महाज्यो २०२२/प्र.क्र.५८/संस्था (महाज्योती) 
3. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर. 
४. प्रादेशिक उपसंचाळक,इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन 
नागपूर. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर. 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प)/रोखशझाखा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (का.१४११/१४१३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (व्यय-१४) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


